फार्मसी कॉन्सिल ऑफ इंडिया, नवी दिल्ली यांच्या 
मान्यतेस अनुसरुन शैक्षणिक वर्ष २०२०-२०२१ 
पासून अभ्यासक्रम बंद तथा प्रवेश क्षमता कमी 
करण्याबाबत.... 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग 
शासन निर्णय क्र.टीईएम-२०२०/प्र.क्र.९७/तांशि-४ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार भवन, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक: २८ डिसेंबर, २०२०. 
संदर्भ :- १) फार्मसी कौंसिळ ऑफ इंडिया, नवी दिल्ली यांचे पत्र क्रमांक एफ क्र. ०२.३३२/ 
२०२०-पीसीआय, दिनांक ०२/०९/२०२०. 
2) शासन निर्णय क्र.टीईएम-२०२०/प्र.क्र. ९७/तांशि-४, दिनांक २३/७/२०२०. 
३) संचालक, तंत्र शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे पत्र क्र.२/एनजीसी / 
मान्यता/२०२०/७१०, दिनांक २४/०९/२०२०. 
प्रस्तावना : 
फार्मसी Hite ऑफ इंडिया, नवी दिल्ली यांच्या वर नमूद संदर्भ १ येथील ०२/०९/२०२० च्या 
पत्रान्वये दिलेल्या मान्यतेस अनुसरुन तसेच संचालक, तंत्रशिक्षण यांनी संदर्भ २ येथील दिनांक 
११/०८/२०२० च्या पत्रान्वये प्रस्तावित केल्यानुसार शासन निर्णय क्रमांक टीईएम-२०२०/प्र.क्र.९७/ 
तांशि-४, दिनांक २३/०७/२०२० सोबतच्या Annexure “A” मधील अनुक्रमांक ८७ रद्द करण्याची व काही 
अभ्यासक्रमाची प्रवेशा क्षमता कमी करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय: 

शासन निर्णय क्रमांक टीईएम-२०२०/प्र.क्र.९७/तांशि-४, दिनांक २३/०७/२०२० सोबतच्या 
Annexure “A” मधील अनुक्रमांक ८७ येथील नोंद रद्द करण्यात येत आहे. 
२. त्याचप्रमाणे, सोबत जोडलेल्या Annexure “A” मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे काही अभ्यासक्रमांची प्रवेशा 
क्षमता कमी करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 


३. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करुन देण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२०१२२८११३१३८२६०८ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, त 
SANJAY AUDUMBAR SISK 


DHAR U RKAR HIGHER AND TECHNICAL EDUCATION DEPT 


Date: 2020.12.28 13:23:52 +05'30' 


(संजय औ.धारुरकर ) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


प्रति, 
१. संचालक, तंत्र शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 


aR निर्णय क्रमांकः टीईएम-२०२०/प्र.क्र.९७/तांशि-४ 


२. सहसंचालक, तंत्र शिक्षण, विभागीय कार्यालय, औरंगाबाद (संचालक, तंत्र शिक्षण यांच्यामार्फत). 

३. कुलसचिव, डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर daze विद्यापीठ, लोणेरे, जि.रायगड 

४. संबंधित विद्यापीठाचे कुलसचिव, (संचालक, तंत्र शिक्षण यांच्यामार्फत) 

५. प्राचार्य, संबंधित संस्था (संचालक, तंत्र शिक्षण यांच्यामार्फत) 

६. फार्मसी काऊन्सिल ऑफ इंडिया,कम्बाइन्ड काऊन्सिल बिल्डींग, कोटला रोड, ऐवान-इ-गालिब मार्ग, 
नवी दिल्ली-११० ००२. 

७. अतिरिक्‍त सचिव (तांत्रिक), भारत सरकार, अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषद, ७वा मजला, 
चंद्रळलोक भवन, जनपथ, नवी fest - 990 ००१. 

८. सहायक शिक्षण सल्लागार (तांत्रिक), भारत सरकार, मनुष्यबळ विकास मंत्रालय (शिक्षण विभाग), नवी 
दिल्ली. 

९. विभागीय अधिकारी, अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषद, पश्चिम विभागीय कार्यालय, इंडस्ट्रियल 
इन्शुरन्स बिल्डींग, २ रा मजला, चर्चगेट, मुंबई. 

१०. निवड नस्ती/तांशि-४ 


Higher and Technical Education Department, Government Resolution No.TEM-2020/C.R.97/TE-4, Dated- 28 December, 2020 


Annexure A 


List of Reduction in intake in existing Pharmacy institute, Approved by PCI for A. Y. 2020-21 


Sr. Institute | PCI | Institute Name | Institute | Institute Programme | Level of | Name of Course | Approved | Intake Variation | Remarks 
No. | Code Code Status 1 | Status 2 Course Intake Approved 
2019-20 by PCI 
2020-21 
1 5186 | PCI- | R.C.Patel Private | Linguistic | Master of Post M. Pharm 18 15 -3 Reduction 
1652 | Institute of Unaided | Minority - | Pharmacy | Graduate | (Pharmaceutics) in Intake 
Pharmaceutical Gujarathi 
Education and 
Research, 
Shirpur 
2 5186 | PCI- | R.C.Patel Private | Linguistic | Master of Post M.Pharm 18 15 -3 Reduction 
1652 | Institute of Unaided | Minority - | Pharmacy | Graduate | (Pharmaceutical in Intake 
Pharmaceutical Gujarathi Chemistry) 
Education and 
Research, 


Shirpur 


